“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोळीस आयुक्‍त (are) या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/भाग-२/पोळ-१अ. 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


संदर्भ 


दिनांक : ०९ ऑगस्ट २०२३. 


:- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक/पोल-१अ, दिनांक 


22.04.2023. 


2) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/भाग-२/चार/पोल-१अ, 


दिनांक १७.०७.२०२३. 


शासन आदेशा. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद "पोतरीय उप अध्ीक्षक”यहायक VAR AIT 


(Fare या संवर्गातील अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर करण्यात आळेली 
सुधारित पदस्थापना, याद्वारे, रद्द करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र | रा.पो.से. अधिका-याचे नावा । शासन आदेशा, गृह विभाग, | शासन आदेशा, गृह विभाग, 
श्री./श्रीम.) क्र.रापोसे-१७२३/ क्र.रापोसे-१७२३/ 
प्र.क्र.१११/एक/पोल-१अ, प्र.क्र.१११/भाग-२/चार/ 
दि. २२.०५.२०२३, पोल-१अ, दि. १७.०७.२०२३, 
यामध्ये निर्दिष्ट पदोन्नतीने यामध्ये निर्दिष्ट सुधारित 
पदस्थापना पदस्थापना 
(१) (२) (3) (४) 
ae . । नितिनकुमार नीळकंठ गोकावे पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, 
मुख्यालय, नाशिक (ग्रामीण) मुख्यालय, अहमदनगर 
२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 


सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. 


हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 


यामधील परंतुकानुसार सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/भाग-२/पोळल-१अ. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०९१८२२३२९२२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 80१५६ 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 

184493f2735ad885627, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=8538CD1E408948F7D025537D5F6589BD8958 
G O p A | B O R S F D1B95322E66D2CCSEDF89AD0D79E, cn=SWAPNIL GOPAL 

BORSE 

Date: 2023.08.09 18:24:45 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
२) पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण)/अहमदनगर. 


प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/अहमदनगर. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (NANT महासंचालक; महाराष्ट्र राज्य यांच्यागर्फत. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


